RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 
Reg. No. MH /MR /South - 347/ 2014 - 16 


LAKE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक २१ ] 


गुरुवार , जानेवारी ९, २०१४ /पौष १९ , शके १९३५ 


[पृष्ठ ९, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडन 
क्रमांक सामान्य /कक्ष- ३/ टे-२/ नपा / कावि -२७२/ २०१४. - राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अर्धशासकीय पत्र क्रमांक / 
रानिआ/ नप - २०१३/ प्र.क्र .१३/ का . ०६ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० अन्वये 
ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे पालघर नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल . त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्याचे ठरवित आहे . 

___ अंतिम अधिसूचना 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट -कलम २ अन्वये प्रादेशिक संचालक नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा / का - ३ / 
नपा-२ / प्र.क्र . ४२/ २०१३, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ च्या आदेशान्वये त्यांनी पालघर नगरपरिषदेच्याबाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडून 
द्यावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) राखून ठेवण्याच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = २८ 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
( ब) अनुसूचित जमाती = ४ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ८ 
( ३) स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून = १४ 


भाग एक - अ -( को .वि . पु. ) - १ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४/ पौष १९, शके १९३५ 

( ४ ) उपरोक्त क्र . ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ), (ब ), ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 

( अ ) अनुसूचित जाती = 0 
( ब ) अनुसूचित जमाती = ०२ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ०४ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावायाच्या जागांची संख्या = ०८ 

( अ.क्र . ३ समोर नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोर नमूद केलेल्या जागा) . 
२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रानिआ /नप / २०१३/ प्र. क्र . १३ / का . ०६ , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनयम , १९६५ चे कलम १० , अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, मी , पी . वेलरासू, जिल्हाधिकारी ठाणे याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नाव 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक प्रभागाची व्याप्ती 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती / अनु. जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
या स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती / 
अनु. जमाती / नागरिकांचा 

मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 
__ (१) ( २) 

( ४ ) 
विरेंद्रनगर स्थळ . - इराणी, डंगीपाडा, नर्सरीपाडा, धापशीपाडा, गणेशनगर, शक्तीउद्योग , १ अ - सर्वसाधारण महिला 
घोलविरा . दिवाण उद्योगनगर , नंडोरेनाका, विरेंद्रनगर , घोलविरा, शासकीय 

१ ब - सर्वसाधारण महिला 
विश्रामगृह, गांधीनगर , के . के . शहा कपाऊंड, मच्छिमार्केट . 

१ क नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
उत्तरेस . - मौजे कोळगाव व नंडोरे गावाची शिव 

१ ड - अनुसूचित जमाती 
पूर्वेस . - शेलवाली व नंडोरे गावाचीशिव 
दक्षिणेस . - शेलवाली गावचे हद्दीपासून जुना मनोर रोडने आंबेडकनगर रोड पर्यंत , 

आंबेडकर रोडने अंगणवाडी ते नवीन रेल्वे पुलापर्यंत ( गांधीनगर ). 
पश्चिमेस . - नवीन रेल्वेपासून ते जुना रेल्वे फाटकापर्यंत विनोद पटेल यांचे दुकानापासून 

ते पालघर मच्छिमार्केट ते मनिषा इंडस्ट्रियल इस्टेट ते बोईसर रोड ते रेल्वे 

रुळापर्यंत तसेच रेल्वे रूळाचा समांतर उत्तरेकडे कोळगावाचे हद्दीपर्यंत . 
गोठणपूर स्थळ . - राज्य परिवहन कार्यशाळा, ढवळे हॉस्पिटल, जीवन विकास शाळा, मिशन २ अ - नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
टेंभोडे . कंपाऊंड, गोणपूर गाव, सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळीचे महाविद्यालय , 

महिला. 
टेंभोडे तलाव पाडा, टेंभोडे गाव, उत्तर अल्याळी, खाणपाडा, पिलेनानगर , २ ब - अनुसूचित जमाती 
रेणुका कॉम्प्लेक्स . 

महिला . 
उत्तरेस . - ग्रामपंचायत मोरेकुरण व कोळगावाची शिव . 

२ क सर्वसाधारण 
पूर्वेस . - उत्तेरकडून कोळगाव हद्दीपासून रेल्वे रुळाला समांतर दक्षिणेकडे आदर्श २ ड सर्वसाधारण 

केमिकल्सपासून पश्चिमेकडे मनिषा इंडस्ट्रिज ते चार रस्ता. 
दक्षिणेस . - चार रस्त्यावरून खाणपाड्याकडे जाणारा रस्ता पुढे खाणपाडा अंतर्गत 

रस्त्यावरून ते लालजी अण्णा पाटील यांचे घर समर्थनगर रस्त्याने टेंभोडे 
नाका ते परशुराम पाटील यांचे दुकान पुढे टेंभोडे भाग शाळा ते सातपाटी 

रस्त्याने ते धनसार गावची शिवपर्यंत . 
पश्चिमेस . - ग्रामपंचायती धनसार ते खारेकुरण गावची हद्द . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – अ -कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १९ , शके १९३५ 

अनुसूची -(चालू) 


३ पालघर-१ स्थळ. - जुनापालघर, आगरीपाडा, देविशा रोड, वजलीपाडा , गणेशकुंड, ३- अ - नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 

रामकृष्णनगर, देविशाचाळ , कुंतीनगर , शुक्लाकंपाऊंड, मनोर रोड , नजरअली ३- ब- सर्वसाधारण महिला . 
चाळी, रेल्वे चाळ , सागरनगर , फिलिया हॉस्पिटल . 

३- ब- सर्वसाधारण महिला . 
उत्तरेस . - टेंभोडे अंतर्गत मुख्य रस्त्याने ते जि .प. शाळा ते समर्थनगर रस्ता ३ - क -नागरिकांचा 

नगरपरिषद समाज मंदिर ते लालजी अण्णा पाटील यांचे घरापर्यंत पुढे मागासप्रवर्ग महिला . 

टेंभोडे हद्दीने पेट्रोल पंप ते खाणपाडा ते लक्ष्मण घरत वाडीपर्यंत . ३- ड- सर्वसाधारण 
पूर्वेस . - जुना रेल्वेफाटक ते पालघर रेल्वे स्टेशन गोडाऊन . 
दक्षिणेस . - रेल्वे गोडाऊन ते कार्यशाळा ते हकीमी मंझील ते नंदा भुवन ते 

महालक्ष्मी इमारत ते अंबामाता मंदिराकडून अतुल दांडेकर व चंद्रकांत 
दांडेकर यांचे कंपाऊंडचे उत्तरेकडून राज टॉकीज ते माहीम हायवे ते 

टेंभाडे नाका ते भागशाळा . 
पश्चिमेस. - भागशाळेपासून ते टेंभोडे अंतर्गत रस्त्याने ते अमर जनरल 

स्टोअर्सपर्यंत . 
४ वेवूर स्थळ. - पालघर आंबेडकरनगर , वन विभाग कार्यालय , बाफना कंपाऊंड, ४ अ - अनुसूचित जाती 
नेवली. बाळशीपाडा, जांभूळपाडा, चिंचपाडा. हनुमानटेकडी, भंडार आळी, ४ ब- नागरिकांचा 

मोरवली, भिमाईनगर , नवली, भोगोलेपाडा क्रमांक १ व २, कृषी उत्पन्न मागास प्रवर्ग . 
बाजार समिती . 

४ क - अनुसूचित जमाती 
उत्तरेस . - नवीन रेल्वे पुलापासून ते आंबेडकरनगर अंगणवाडी ते आंबेडकर रोड महिला. 
ने जुना मनोर ते शेलवाली गावच्या हद्दीपर्यंत . 

४ ड - सर्वसाधारण महिला 
पूर्वेस . - मनोर रोड रस्त्यापासून अंबाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीने शेलवाली गावची 

हद्द चे चहाडे गावची हद्द. 
दक्षिणेस . - वरखुंटी गावची शिव ते पश्चिम रेल्वे रुळापर्यंत . 
पश्चिमेस . - मौजे वरखुंटी गावची हद्दीपासून पश्चिम रेल्वेने समांतर ते पालघर 

रेल्वे स्टेशनचे नवीन पूल . 
५ पालघर-२ स्थळ. - रेल्वे स्टेशन, हुतात्मा स्मारक, भाजीमार्केट , नगरपरिषद कार्यालय , ५ अ - सर्वसाधारण महिला . 

साईमंदिर , कचेरी रोड , काँग्रेस भवन, महादेव शेठ शुक्ला कंपाऊंड, ५ ब- सर्वसाधारण 
ग्रामीण रुग्णालय , तिवारी कंपाऊंड, बाजपेई वाडा, श्रीरामनगर , प्रकाश ५ क - नागरिकांचा 
टॉकीज , आर्यन शाळा, जे . वि . काळे मार्ग, विजयनगर , लक्ष्मीनारायण मागास प्रवर्ग महिला . 
मंदिर , आपटेवाडा, नानिवडेकर हॉस्पिटल, वृंदावन पार्क , अष्टिविनायक ५ ड- सर्वसाधारण 

कॉम्प्लेक्स , दत्तनगर . 
उत्तरेस . - रेणुका कॉम्प्लेक्स पासून ते दत्तनगर ते माहीम हायवे रस्त्याने टेंभोडे रोड 

ते राज टॉकीज गल्ली ते महालक्ष्मी भवन ते नंदा भवन इमारत ते हकीमी 

मंझील ते रेल्वे कार्यशाळा ते रेल्वे गोडावून . 
पूर्वेस . - रेल्वे नवली फाटक ते रेल्वे गोडाऊन ते रेल्वे कार्यशाळा ते हकीमी 

मंझील . 
दक्षिणेस . - नवली फाटक ते गोल्डन पॉईट ते सबरजिस्टर ऑफीस ते सुरेंद्र हॉटेल 

ते कचेरी रोड ते आर्यन शाळेच्या रस्त्याने शाळेपर्यंत ते ग्रामिण रुग्णालय 
हॉस्टेल ते चिन्मय अपार्टमेंट ते संखे कॉलनीच्या उत्तर हद्दीवरून 

भवानीपूजा इमारत ते हिंदूस्थान लॅब. 
पश्चिमेस . - हिंदुस्थान लॅब कमलापार्क रोड ते माहीम रोड ते विठ्ठल मंदिर साईनगर 

रोडने वृंदावन पार्क व साईनगर हद्दीवरून मनोर माहीम हायवे ते दत्तनगरच्या 

उत्तरेकडील हद्दीवरून टेंभोडे रोड. 
भाग एक - अ- ( को . वि . पु. )- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४/ पौष १९ , शके १९३५ 

अनुसूची - ( समाप्त ) 
( २) 


पाश्च 


अल्याळी, स्थळ . - अल्याळी तलाठी कार्यालय , नवापाडा , वळणनाका , अल्याळी औद्योगिक ६ अ - सर्वसाधारण 
पालघर 

वसाहत, महादेव शेठ शुक्ला वाडी, आनंदाश्रम , सुखसागार, रंजनीकमल- ६ ब - सर्वसाधारण महिला 
टेंभोडे. पार्क, आदर्शनगर , कृषि संशोधन केंद्र टेंभोडे आंबेडकरनगर . 

६ क - नागरिकांचा 
उत्तरेस . - धनसागर ग्रामपंचायत हद्दीपासून ते नवीन सातपाटी रस्त्याने ते भागशाळे मागासप्रवर्ग. 

पर्यंत व परशुराम पाटील यांचे दुकान ते टेंभोडे अंतर्गत रस्त्याने ६ ड- सर्वसाधारण महिला 

रजनीकमलापार्क , आदर्शनगर, कृषि संशोधन केंद्र, टेंभोडे आंबेडकरनगर . 
पूर्वेस . - पालघर टेंभोडे रोड पासून माहीम हायवे पर्यंत पुढे जे . वि . काळे मार्ग पर्यंत . 

कमलापार्क ते सदगुरू अपार्टमेंट ते टेंभोडे गावचे हद्दीपर्यंत पुढे अल्याळी 

गावची हद्द ते लोकमान्यनगरच्या हद्दीपर्यंत ते माहीम गावचे हद्द . 
दक्षिणेस . - ग्रामपंचायत माहीम गावची ते लोकमान्यनगरची हद्द 

पश्चिमेस . - ग्रामपंचायत धनसार गावची हद्द ते सातपाटी रोड 
लोकमान्य स्थळ . - पालघर न्यायालय, सुर्या कॉलनी, मिडलक्लास सोसायटी, मोहपाडा, ७ अ -नागरिकांचा 
नगर 

लोकमान्यनगर , नवली रेल्वे फाटक , तहसिल कार्यालय , आंबेवाडी , मागासवर्ग प्रवर्ग महिला. 
पालघर . कृष्णा कॉलनी, मुकबधीर शाळा, शापरिया रो- हाऊस, विष्णूनगर . ७ ब- अनुसूचीत जमाती 
उत्तरेस . - नवली फाटक ते गोल्डन पॉईंट ते सबरजिस्टार ऑफीस ते सुरेंद्र हॉटेल ते ७ क - सर्वसाधारण महिला 

कचेरी रोड ते आर्यन शाळेच्या रस्त्याने शाळेपर्यंत ते ग्रामीण रुग्णालय ७ ड - सर्वसाधारण 

हॉस्टेल ते चिन्मय अपार्टमेंट ते संखे कॉलनी ते हिंदूस्थान लॅब ते कमलापार्क . 
पूर्वेस . - ग्रामपंचायत माहीम गावच्या हद्दीपासून रेल्वे रुळास समांतर ते नवली 

फाटकापर्यंत . 
दक्षिणेस . - रेल्वे रुळापासून ते ग्रामपंचायत माहीम गावच्या हद्दीने लोकमान्यनगरच्या 

हद्दीपर्यंत ते अल्याळी हद्दीपर्यंत . 
पश्चिमेस . - सद्गुरु अपार्टमेंट ते टेंभोडे गावच्या हद्दीपर्यंत पुढे अल्याळी गावची हद्द व 

लोकमान्यनगरच्या हद्दीपर्यंत ते माहीम गावची हद्द . 
टीप . - ( १ ) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासप्रवर्ग त्याचेप्रमाणे अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रीयांसह राखून ठेवेलेले प्रभाग हे दिनांक १८ डिसेंबर २०१३ रोजी काढलेल्या चिठ्या ( लॉट्स ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या आहेत . 

( २) नगरपरिषद क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


ठाणे, 
दिनांक ९ जानेवारी २०१४ . 


पी . वेलरासू, 
जिल्हाधिकारी, ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – अ -कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १९ , शके १९३५ 

BY THE COLLECTOR OF THANE DISTRICT 


No. Gen / D - 3 / T - 2 /NP /WS- 272 / 2014 . - In exercise of the powers conferred D . O . Letter 
No. SEC /MC /- 2013/CR - 13 / K -6 , dated 30th November 2013 of the State Election Commissioner , 
Maharashtra , the Collector of Thane District proposes to make the following, order under 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) and (hereinafter referred to as the said Act.) to fix for the Palghar 
Municipal Council, the number and the extent of the wards into which the said Municipal areas 
shall divided and the specify the wards reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the 
Schedules to this Order . 

Final Notification 
Whereas, the Regional Director Municipal Administration , and Divisional Commissioner 
Konkan Division by his Order No. GB /Desk - 3 /NP - 2 /CR -42 / 2013 , dated 18th October 2013 issued 
under sub - section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Palghar Municipal 
Council , the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and the Backward Class of Citizens), as shown below : 

1 . The number of Councillors to be elected 
2 . The number of Seats to be reserved 
(a ) of the Scheduled Castes 

... ... 01 
(b ) of the Scheduled Tribes 

(c ) of the Backward Class of Citizens 
3 . The total number of seats to be reserved for Women 

(belonging to the Schedule Caste , Schedule Tribes 

Backward Class of Citizens) 
4 . Out of Seat and the serial number 3 the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes and 
Backward Class of citizens from amongst the seats reserved for 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
as shown in item at seria number 2 (a ) (b ) and (c ), respectively , are 
as under : 

(a ) of the Scheduled Castes 
(b ) of the Scheduled Tribes 

(c ) of the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for women as General Category 

(number of seats at serial number 3 minus number of seats at 

serial number 4 ) 
2 . Now , Therefore , in exercise of powers conferred on me by D .O . Letter No. SEC /MC / 
2013 /CR - 13 /K -6 , dated 30th November 2013 of the State Election Commissioner, Maharashtra 
read of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchyats and Industrial 
Township Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ) I, P . Velrasu the Collector of Thane District , hereby fix 
the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and 
specify the wards in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes , and the Backward Class of Citizens), as the case may be, shown in the 
Schedule to this order . 
HIT 10 - 37-(onl. fa .g.) - 234 


. . . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – अ- कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४/ पौष १९ , शके १९३५ 


3 . This Order shall take effect for the purpose of the next general election held 
immediately following the date of the Order . 

Schedule 


Extent of the Ward 


Ward Name of Ward 
No. 
( 1 ) 
1 . Virendra Nagar , 

Gholvira 


Possition of 
Reservation 

( 4 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


Ghothanpur 
Tembhode. 


Location . — Irani wadi, Dungipada , 

1A -General Woman 
Nursery , Dhapshipada , Ganeshnagar , 1B -General Woman 
Shakti uddyog nagar , Dewan Uddyog 1C -Backward Class 
nagar,Nandore Naka, Virendra Nagar, of citizens. 
Gholvira , Govt. Rest house , 

1D -Schedule Tribe 
Gandhinagar , K . K . Shah compound, 

Fish market. 
North . – Village Boundary of Kolgaon and 

Nandore . 
East. – Village Boundary of Shelvali and 

Nandore . 
South . – From the Village boundary of 

Shelvali along old manor road upto 
Ambedkar Road and along Ambedkar 
road to Ambedkar Anganwadi upto 

New Railway Bridge (Gandhinagar ). 
West. – From the new railway bridge to 

old railway gate to house of the 
Vinod Patel to Palghar fish market to 
Manisha Industrail Estate Boisar road 
to Railway track along the boundary 
of gothanpur village and northward 
parallel to Railway track with North 

Boundary of Kolgaon village . 
Location . - Workshop of State Transport , 2A -Backward Class 

Dhawale Hospital, Jeevan Vikas School of citizens 
Mishan Compound, Gothanpur Village , Woman . 
College of Sonopant Dandekar 

2B -Schedule Tribe 
Education Society , Tembhode 

Woman . 
Talavpada , Tembhode Village , 

2C -General 
North side of Allyali,Kahnpada , 2D -General 

Pilenanagar, Renuka Complex . 
North . – Village boundary of Morekuran 

and Kolgaon . 
East. From North side of 

Kolgaon village boundary southward 
parallel to Railway track upto village 
boundary gothanpur upto Manisha 

Industries Boisar road to Char Rasta . 
South . From the Charrasta road to 

Khanpada along Internal road of 
Khanpada to the house of Lalji Anna 
Patil to the road of Samrtha nagar to 
Tembhode naka, to the shop of 
Parshuram Patil to Tembhode 
bhagshala along the Satpati road to 

the Village Boundary of Dhansar . 
West. – Village Boundary of Dhansar and 

Kharekuran . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १९, शके १९३५ 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 


Palghar- 1 


lor 


Location . — Old Palghar, Aagaripada , 3A - Backward Class 

Devisha road, Vajlipada , Ganesh kund , of citizens. 
Ramkrushna nagar, Devisha chal, 3B -General Woman 
Kunti nagar , Shukila compound , Manor 3C -Backward Class 
road , Nazarali chal, Railway chal, 

of citizens 
Sagarnagar , Filia Hospital 

Woman . 
North . – From the main Internal road of 3D -General 

Tembhode to the Z . P . School to 
Samartha nagar road to Muncipal 
Samaj Mandir to the house of Lalji 
Anna Patil to village boundary of 
Tembhode to Petrol pump to 
Khanpada upto Wadi of Laxman 
Gharat. 
East . – From the Old railway gate to 

Railway Station Godown & then 

parallel to Railway Track 
South . From the Railway Godown to 
Workshop to Hakima Manzil to Nanda 
Bhuvan to Mahalaxmi Building 
through Ambamata Mandir through 
Atul Dandekar & Chandrakant 
Dandekar north side compound to 
Raj Talkies to Mahim highway to 

Tembhode naka to Bhagshala . 
West . – From Bhagshala to Internal road 

to Tembhode upto Amar General 

Stores 
Location . — Palghar Ambedkar Nagar , 4A - Schedule Caste 
Forest office , Bafna Compound , 

4B - Backward Class 
Balshipada , Jambhulpada , Chinchpada , of citizens. 
Hanuman Tekadi, Bhandar- aali , 4C - Schedule Tribe 
Morvali , Navli , Bhogolepada No. 1 & 2 , Woman . 
A . P . M .C . Market 

4D -General Woman 
North . – From New Railway bridge to 

Ambedkar Nagar Anganwadi along the 
Ambedkar Nagar road to Juna Manor 

road upto village boundary of Shelvali 
East. – From the Manor road to Village 

boundary of Ambadi to Village 
boundary of Shelvali upto Village 

boundary of Chahade 
South . – Village boundary of Varkhunti 

upto Railway track 
West. – From the Village boundary of 

Varkhunti northward parallel to 
Railway track upto New bridge of 
Railway Station . 


4 


Vevoor Navli 


(1 ) 


5 . 


al 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १९ , शके १९३५ 

Schedul – Contd . 
(2 ) ( 3 ) 

(4 ) 
Palghar - 2 

Location . - Railway Station , Hutatma 5A -General Woman 

Smarak , Bhajimarket , Muncipal Office , 5B -General 
Sai Mandir , Kacheri Road , Congress 5C -Backward Class 
Bhuvan , Mahadev Shukla compound , of citizens Woman . 
Public Health Centre, Tiwari 

5D -General 
Compound , Bajpei wada , Shreeram 
nagar , Prakash Talkies , Aryan School, 
J.V . Kale Road , Vijay Nagar, 
Laxminarayan Mandir , Aapte wada , 
Naniwadekar Hospital, Vrundawan 
park , Ashtavinayak complex , 

Dattanagar . 
North . – From Renuka complex 

Dattanagar to Mahim highway along 
Tembhode road to Raj Talkies lane 
to Mahalaxmi Bhuvan to Nanda 
Bhuvan Building to Hakimi Manzil to 

railway workshop to railway godown 
East . – From Navli railway gate to railway 

godown to railway workshop upto 

Hakimi Manzil . 
South . - From railway gate to the golden 

point to subregistrar office to Surendra 
Hotel to Kacheri road upto Aryan 
School Road to P .H .C . Hostel to 
Chinmay Apartment to north side of 
Sankhe Colony to Bhavanipooja 

Building upto Hindustan Lab . 
West. – From Hindustan Lab to 

Kamalapark Road to Mahim Road 
to Vitthal Mandir along Sainagar 
Road upto Vrundawan park and sainagar 
Bondries to Manor Mahim Highway 
to North boundary of Dattanagar & 

Tembhode Road 
Ailyali-Palghar Location . — Allyali Talathi Office , 

6A -General 
Tembhode. Navapada, Valanaka, Allyali 

6B -General Woman 
Industrail Estate , Mahadev 

6C -Backward Class 
Shukla wadi, Anandashram , 

of citizens 
Shukhsagar , Rajanikamal Park , 

6D -General Women . 
Aadarsha Nagar , Research Centre 
of Agriculture , Tembhode Ambedkar 

Nagar . 
North . From the village boundary of 

Dhansar along with New Satpati road 
upto Bhagshala to the shop of 
Parshuram Patil along Tembhode 
Internal Road to Samarth Nagar 
road to Renuka complex 


6 


( 3 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १९ , शके १९३५ 

Schedul — Contd . 
(1) (2 ) 

(4 ) 
East. – From Palghar Tembhode 

road to Mahim Highway to 
J . V . Kale marg to Kamla park to 
Sadguru Apartment to Village 
Boundary of Tembhode to village 
boundary of Allyali to boundary of 
Lokmanyanagar to Village boundary 

of Mahim 
South . — From the Village 
boundary of Mahim to boundary of 

Lokmanya nagar. 
West. - Along the Village boundary of 

Dhansar upto satpati road 
7 . Lokmanya nagar - Location . — Palghar Court, Surya colony, 7A -Backward Class 
Palghar. Middleclass society , Mohapada , 

of citizens Woman . 
Lokmanyanagar, Navli railway gate , 7B - Schedule Tribe 
Tahasil office , Ambewadi, Krushan 7C -General Woman 
colony , Mukhbadhir School, Shaparia 7D -General 

row house , Vishnu nagar . 
North . – From Navli railway gate to the 

Golden point to the office of subregistrar 
to Surendra hotel to Kacheri road along 
Aryan school road to P .H . C . hostel to 
Chinmay Apartment to Sankhe Colony 

to Hindustan Lab to Kamlapark . 
East. – From village boundary northward 

parallel to railway track upto Navli 

railway phatak . 
South . – From railway track along the 

boundary of Lokmanyanagar to the 
boundary of Allyali West - From 
Sadguru Apartment to village boundary 
of Tembhode to village boundary of 
Allyali to village boundary of 
Lokmanyanagar to village boundary 

of Mahim 
Note . — ( 1 ) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizen and 

Women including seates reserved for Women belonging to SC , ST , or BCC is as 

per the lots drawn on 18th December 2013 . 
( 2) A map of the Municipal Council showing the limits of the wards is available during 

the office hours for inspection in the office of Municipal Council. 


Thane, 
dated 9th January 2014 . 


P . VELRASU , 
Collector Thane . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


